विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत सन २०१६-१७ 
करीता मंजूर Integrated Agriculture 
Development Program for IFR beneficiaries 
या प्रकल्पांतर्गत वनहक्क कायद्याद्वारे जमिनी 
प्राप्त असणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना ९५ टक्के 
अनुदानावर शेडनेट उभारण्यासाठी अर्थसहाय्य 
देणे या योजनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 

शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः केंद्रीय-२०२१/प्र.क्र. ५३/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ११/०४/२०२२ 


संदर्भ- 
१. शासन निर्णय समक्रमांक दि. ०९/०७/२०२१ 
२. शासन निर्णय समक्रमांक दि. २६/०८/२०२१ 
३. शासन निर्णय समक्रमांक दि. २२/०३/२०२२ 


प्रस्तावना - 

संदर्भिय शासन निर्णयानुसार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय स्तरावर वनपट्टे 
धारक आदिवासी शेतक-यांना प्रति ATH २० गुंठे क्षेत्रावर होड नेट उभारणी करिता अर्थसहाय्य देणेच्या 
कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणेस मान्यता देणेत आली आहे. तथापि, सदर शासन निर्णयांमध्ये २० 
गुठ्यांकरिता ०.२० आर असे नजरचुकीने नमुद करणेत Sopa बाब शासनाच्या लक्षात आली आहे. सदर 
बाब सुधारित करणेचे प्रस्तावित आहे. त्याचप्रमाणे संदर्भ ३ नुसार सदर कार्यक्रम प्रकल्प अधिकारी, 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, नाशिक, कळवण व यावल स्तरावर राबविण्यास मान्यता 
देणेत आली आहे. आता हा कार्यक्रम सदर प्रकल्प कार्यालयांसोबतच प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, राजुर यांचे कार्यक्षेत्रामध्येदेखील राबविण्याची बाब प्रस्तावित आहे. 
उपरोक्त नमुद केलेल्या बाबींच्या अनुषंगाने शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करणेची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक- 


सदर शासन शुद्धीपत्रकान्वये सर्व संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये खाळीलप्रमाणे सुधारणा करणेस 
मान्यता देणेत येत आहे. 


“SIRT निर्णयांमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी ०.२० आर असे TYE करणेत आले आहे त्या त्या सर्व 
ठिकाणी 0,20 हेक्टर असे वाचावे 


२. Pats येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देणेत आलेला कार्यक्रम प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, नाशिक, कळवण व यावल यांचे सोबत प्रकल्प अधिकारी राजुर 
यांचे कार्यक्षेत्रामध्ये राबविणेस मान्यता देणेत येत आहे. त्यानुषंगाने सदर शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट क्रमांक-१ मध्ये पुढीलप्रमाणे नवीन बाबींचा समावेश करणेत येत आहे. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः केंद्रीय-२०२१/प्र.क्र. ५३/का-१९ 


आ प्रकल्पअधिकारी एकात्मिक आदिवासी IPT TPCT, UGX UTA YET क्रमांक 3- 
अंयलबजावणी अधिकारी व उुद्दा क्रमांक ८- योजना रागविण्याची कार्यपध्दती येथील 
FOOT व संनियंत्रण AAT TATA करणेत येत आहे. 

आ] जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी अहमदनगर यांचा TAA YET क्रमांक 4- प्रकल्प 
राबविणारी यंत्रणा येथे करणेत येत आहे. 


३. हे शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०४१११६३५१७२३२४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by Prakash Vijay Waj 


_ IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
fa a S h | a DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahara: 
2.5.4.20=1b4b695a8c26d 1 40fc5c049d28 1 eedbf23beed9a89ad752641613 
2cf28F14776, 


. pseudonym=23F17B7ABBFC6358B3073C61D025B7893A825E98 
serialNumber=400892E5E82479E4F3C8CF46538DC917B707 1E979796D37 
178D3B709E19155AB, cn=Prakash Vijay Waj 
Date: 2022.04.11 16:36:16 +05'30' 


(प्रकाश वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई 
४. सचिव(कृषि), कृषि व पदूम विभाग, मंत्रालय , मुंबई -३२ 
५. आयुक्‍त,आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक 
६. WY, PS, AERIS राज्य, पूणे 
७. उपसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
८. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक. 
९. जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, नाशिक, जळगाव,अहमदनगर. 
१०. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नाशिक, कळवण व यावल. 
११. निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


